महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.२२(भाग-१)/१४-ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
तारीख: ०१ फेब्रुवारी, २०२३ 


आदेश 
श्री. वै.ग.कोष्टी, कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांची सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
अधिपत्याखालील राज्य सेवा हक्क आयोग, पुणे महसुली विभाग, पुणे या कार्यालयातील “कक्ष अधिकारी” या पदावर 
प्रथमत: एक वर्षासाठी खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


आ श्री. वै.ग.कोष्टी, कक्ष अधिकारी ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होतील त्या तारखेपासून 
प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल, त्यानंतर एक वर्षांनी प्रतिनियुक्‍तीच्या पदाचा कार्यभार सूपूर्द करुन 
त्यांच्या मूळ विभागात ज्या तारखेला रुजू होतील त्या तारखेला त्यांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी 
समाप्त होईल. 

बो जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम 
प्राधिकाऱ्यास राहील. 

को जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेत्तर 
नियोकक्‍्त्याने शासनाळा/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 

डो त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अज्ञी कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी 
नोटीस शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 


२. प्रतिनियुक्‍्तीच्या प्रत्यावर्तनानंतर श्री.वै.ग.कोष्टी, कक्ष अधिकारी यांनी त्यांच्या मूळ विभागात म्हणजेच 
सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये रुजू होणे आवश्‍यक राहील. 

३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा.....इ.) नियम १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट दोन व 
तीन) मधील तरतुदी विचारात घेऊन सार्वजनिक आरोग्य विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग यांनी श्री.वै.ग.कोष्टी यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शार्ती ठरवाव्यात. 

४. श्री. वै.ग.कोष्टी, कक्ष अधिकारी यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत 
हाताळण्यात येतील. 

५. श्री. वै.ग.कोष्टी, कक्ष अधिकारी यांना प्रतिनियुक्‍्तीवरील नियुक्‍ती स्वीकारण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाने तत्काळ कार्यमुक्त करावे. 

६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२०११६५०१८७८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by VRISHALI VINOD BHINGARDE 
V R | H A L | V | N D DN: c=IN, ०५0 IT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
20=0863fc5¢9c 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, यया 
8 H | N G A R D E INumber=68870A94454E2B13EE0959C3370D5D53D60A17D4B6 
D3ED6077E40A0F53E7A053, cn=VRISHALI VINOD BHINGARDE 
2023.02.01 16:55:17 +05'30 
(वृ. वि. भिंगार्डे ) 
ढ क 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) अपर मुख्य सचिव (र॒ व का) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.२२(भाग-१)/१४-ब, तारीख: 09 फेब्रुवारी, 2023 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

महाराष्ट्र राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त, बृहन्मुंबई, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, 
मुंबई-४०० ०३२ 

राज्य सेवा हक्क आयुक्‍त, पुणे महसुली विभाग, पुणे 

सह/उप सचिव (आस्थापन), सार्वजनिक आरोग्य विभाग - त्यांना विनंती करण्यात येते की, प्रतिनियुक्‍तीच्या 
अटी व शर्ती नमूद केलेल्या आदेशाची एक प्रत या कार्यासनाकडे पाठविण्यात यावी. 

उप सचिव (लोकशाही दिन कक्ष), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

श्री. वै.ग.कोष्टी, कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

(प्रशासकीय विभागामार्फत) 

निवड नस्ती/संग्रहार्थ (का.१४ब). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


